fe farsa एड सोसायटी, मुंबई या 
संस्थेच्या मानखुर्द येथील आवारातील 
स्थापत्यविषयक दुरूस्तीच्या २९ कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२४/प्र.क्र.१४/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, 
दि.२०/९/२०१९ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन परिपत्रक क्र-संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५/९/२०१९ 


३. आयुक्‍त, महिळा व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/ 
बांधकाम/२०२३-२४/३७७ दि.२५/०१/२०२४ 


प्रस्तावना 

दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई या संस्थेची स्थापना सन १९२७ साली तत्कालीन ब्रिटीश 
सरकारने बॉम्बे चिल्ड्रेन्स अक्ट १९२४ कायद्याच्या अंमळबजावणी करीता व मुंबई मध्ये अनाथ, 
निराधार, उपेक्षित, भिक्षेकरी मुलांच्या संगोपनाकरीता करण्यात आली आहे. दि चिल्ड्रेन्स एड॒ 
सोसायटी, मुंबई या संस्थेच्या मानखुर्द येथील आवारामध्ये मंदबुध्दी बालगृह, नवीन बालगृह, 
अतिरिक्त बालगृह, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, बालकल्याण नगरी तसेच शासकीय मुलांचे 
पुनर्वसन केंद्र या निवासी संस्था कार्यान्वित आहेत. सदर संस्थांमधील इमारतींचे अंतर्गत व बाह्य 
गिलावा, प्रसाधनगृहाची दुरुस्ती, ears टाक्‍्यांचे बांधकाम करणे, नवीन संप व पंप हाऊस बांधणे 
युसीआर गटर लाईन बांधणे, आवश्‍यक त्याठिकाणी वीट बांधकाम करणे, आवारातील गवत काढून 
साफ-सफाई करणे, हवामान छप्परांची दुरुस्ती करणे, रेन वॉटर हरवेस्टींगची कामे करणे, आवश्‍यक 
त्याठिकाणी ग्रील व जाळी बसविणे, लाद्यांचे नुतनीकरण करणे, काही ठिकाणी रस्त्यांची दुरुस्ती 
करणे व इतर अनुषंगिक तातडीच्या कामांची अंदाजपत्रके वाचा क्र.३ अन्वये शासनास सादर 
करण्यात आली असून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई या संस्थेच्या मानखुर्द येथील आवारातील संस्थांच्या ईमारत 
बांधकाम व दुरूस्तीच्या ₹७,६१,३४,७१२/- (अक्षरी रुपये सात कोटी एकसष्ठ लक्ष चौतीस हजार 
सातठडो बारा) रक्कमेच्या खालील विवरणपत्रातील २९ तातडीच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास या झासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२४/प्र.क्र.१४/का-८ 


अ.क्र कामाचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
शि MOW to Chembur Home staff Barrack. Construction of F VY, 89,99 9/- 
Sump & Pump House,Children Aid Soceity at Mankhurd. 
२ MOW to structural Repairs micro concreting of passage ₹२८,४३,५२२/- 
column in Balkalyan Nagari at Mankhurd. 
3 MOW to Renovation of toilet block, barrack No. 6 & 7 at F 92,198 ,329/- 
Children Aid Society at Mankhurd. 
v MOW to Pitruvatsalya Bldg., Children Aid Society at ₹५,२२,८०२/- 
Mankhurd. (Rain Water Harvesting) 
षु MOW to Constructing Storm water drain along road side ₹२८,३९,५३८/- 
Special Observation Home, Children Aid Society at 
Mankhurd. 
6 MOW to Construction of toilet block, barrack No. 18/65 & ₹१७,८२,५३०/- 
19/65 at Children Aid Society at Mankhurd. 
(9 MOW to Providing & fixing Weather shed Boys Bldg. ₹९,२८,५२१/- 
Balkalyan Nagari at Mankhurd. 
८ MOW to Renovation of Anganwadi at Children Aid Society ₹२५,३९,५४७/- 
at Mankhurd. 
९ MOW to Balkalyan Nagari Bldg., Children Aid Society at ₹५,२२,८०२/- 
Mankhurd.. (Rain Water Harvesting) 
qo MOW to Removing grass around the premisess, Chembur ₹१०,३१,१०२/- 
Children Home, Children Aid Society at Mankhurd. 
| MOW to Providing & fixing Weather shed Boys Barracks, F 322,49 9/- 
Jain Hosp. MDC Home, Children Aid Society at Mankhurd. 
qQ MOW to Chembur Children Home, Staff barrack, ₹0७3,३१,६७८/- 
Construction Additional brick work & mori at Children Aid 
Soceity at Mankhurd. 
93 MOW to Constructing UCR Gutter along road side ration ₹३२,६०,९७६/- 
barrack, Children Aid Society at Mankhurd. 
१४ MOW to Chembur Children Home. Supply of RCC Cover ₹११,९५,२५७/- 
& Cleaning Premises of Children Aid Society at Mankhurd. 
q4 MOW to Rehabilitation Center at Deonar. Renovation of ₹४८,४६,६४२/- 
Dispensary & Store. 
१६ MOW to NOH & MDC Home. Cleaning premises, Children ₹१०,२६,२०५/- 
Aid Society at Mankhurd. 
१७ MOW to Chembur Home Boys barrack No. 31, 32 at ₹१०,७३,०८८/- 
Children Aid Soceity at Mankhurd. Repair to plaster & 
Painting. 
१८ MOW to Chembur Home Boys barrack No. 29, 30 at ₹१०,६२,७९२/- 
Children Aid Soceity at Mankhurd. Repair to plaster & 
Painting. 
१९ MOW to Supritendent Bunglow. Providing and fixing X 20,193, 339/- 
structural steel stand & Syntex tank at Children Aid Society 
at Mankhurd. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२४/प्र.क्र.१४/का-८ 


अ.क्र कामाचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 

२० MOW to Children Home staff barrack. Providing and fixing ₹२८,६१,०४३/- 
syntex watr tank and structural steel of Children Aid Society 
at Mankhurd. 

२१ MOW to NOH Boy's and Girls School Barrack. 29,29, 482/- 
Repair to plaster & Painting.Children Aid Soceity at 
Mankhurd. 

२२ MOW to Chembur Children Home Dining Hall. Providing ₹८,३५,०८७/- 
& fixing water tank and pipe line. Children Aid Society at 
Mankhurd. 

23 MOW to Chembur Children Home Boy's Barrack. Repairs ₹२५,१३,२१५/- 
to remaining toilet block of Children Aid Society at 
Mankhurd. 

२४ MOW to Chembur Children Home Boy's Barrack. Providing % 92,98 ,020/- 
& Fixing false ceiling of Children Aid Society at Mankhurd. 

२५ MOW to Renovation of Computer & Laibrary room roof, X 33,23, G2/- 
flooring, plaster & painting at Rehabilitation Center at 
Deonar, Mumbai. 

२६ MOW to Primary & Secondary Schol. Supply of furniture ₹७९,१३,७२/- 
and collapsible gate of Children Aid Society at Mankhurd. 

२७ MOW to P/ External plaster & painting of Blakalyan ₹४3,२०,८६७/- 
Nagari, Girls Hostel Bldg. at Mankhurd. 

२८ MOW to Balkalyan Nagari, Girls Hostel Bldg. Providing ₹१४,१५,५३२/- 
and fixing fencing, net at Mankhurd. 

२९ MOW to stamp concrete of main entry along road side, ₹२५,८६,६२५/- 
Children Aid Society at Mankhurd. 

एकूण ₹७,६१,३४,७१२/- 


२. सदर शासन foe वित्त विभागाचा शासन foe क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, दि.२०/९/२०१९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८, भाग-पहिळला, उपविभाग-५, अनुक्रमांक ३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 


पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
३. सदर बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-३, ०२, समाज कल्याण, १०२, बाळ कल्याण 


४२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च (००)(०१) मोठी बांधकामे कार्यक्रम, ५३, 
मोठी बांधकामे (४२३५-०२०६) या लेखाशिर्षांतर्गत व इतर खर्च (००)(०२) आस्थापना खर्च कार्यक्रम 


६३, आंतरलेखा हस्तांतरणे (8234-0294) व (००)(०३) हत्यारे व संयंत्रे कार्यक्रम ६३, आंतरलेखा 
हस्तांतरणे (४२३५-०२२४) या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२४/प्र.क्र.१४/का-८ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२८१७०६१६६७३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 

N | L E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085dd 

JA N A R DA N bef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

ialN T=B7D8429F943427129A6A081EE22 


seri १९ 
3FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A7C7AE, 
cn=NILESH JANARDAN PATIL. 


Date: 2024.02.29 13:46:56 +05'30' 


(डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 


सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, मुंबई व मुंबई उपनगर 

मुख्याधिकारी, दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई 

निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


